दहडतवाद विरोधी पथकामार्फत दाखल 
गुन्ह्यांच्या न्यायालयीन कामकाजाकरिता 
नेमणूक करण्यात आलेल्या वकीलांची फी अदा 
करण्यासाठी रू.२०.०० लाख या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.३६४/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: ६ जानेवारी,२०१४ 


वाचा :- अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : ३५३५/ 
अपोमसं/दविप/कोष/२०१३, दिनांक ३०.१०.२०१३ 


शासन निर्णय :- दहऱतवाद विरोधी पथकाकडून नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमधून उद्भवलेल्या 
विविध न्यायालयीन प्रकरणात शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी विशोष सरकारी अभियोक्त्यांची 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात अपु-या तरतुदीमुळे संबंधीत विशेष 
सरकारी aad फी अदा करणे शक्‍य नसल्याने, यासाठी अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध 
करण्यासाठी पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव अपर पोळीस महासंचालक, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये 
सादर केला होता. त्याप्रमाणे डिसेंबर,२०१३ च्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या 
रु.२०.०० लाख या रक्कमेच्या पूरक मागणीच्या प्रस्तावास विधीमंडळाने मान्यता दिली असून, याबाबत 
महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम,२०१३ ( सन २०१३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२७) 
म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४ दिनांक २०.१२.२०१३ मध्ये प्रसिध्द करण्यासाठी 
एकूण २०.०० लाख (रुपये वीस लाख फक्त) इतक्या खर्चास खालील अटींच्या अधीन राहून दहशतवाद 
विरोधी पथक, मुंबई यांना या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 

१) पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर झालेला निधी ज्या बाबीकरीता उपलब्ध झालेला आहे, त्याच बाबींवर 
खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

२) वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या मासिक निधी विवरणपत्रानुसार सदर खर्च होईल, याची 
दक्षता घ्यावी. 

3) विशेष सरकारी अभियोक्त्यांनी मंजूर करण्यात आलेल्या व्यावसायिक फी दहऱतवाद 
विरोधी पथक किंवा पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस महासंचालक या विभागाकडून यापूर्वी प्रदान 
करण्यात आळेली नाही, याबाबतची खात्री केल्यानंतरच देयके विहित काळावधीत कोषागारात सादर 
करावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.३६ ४/पोळल-१० 


२. या बाबीवरील खर्च मागणी क्रमांक बी-१,२०५५ पोलीस (००) १०१, गुन्हे अन्वेषण व दक्षता (००) 
(०५) दहशतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) -२८ व्यावसायिक व विशेष सेवा या लेखाशीर्षाखाली 
दर्शविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५२३/१३/व्यय-७, दिनांक 
०२.११.२०१३ व ६८८/१२/अर्थसं-११, दिनांक ०५.१२.२०१३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०१०६१५५२३४११२९ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


oe Digitally signed by Ajinkya 
Ajinkya अण, 
Bagade 
Vasant "का 
B d Jaharashtra, OU = Home 
Date: 2014.01.18 12:38: 
ag a e Datei e014 01.18 12:38:40 


ya Vasant 


(अजिंक्य बगाडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
३. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/२, नागपूर 
५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/२, नागपूर 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग (अर्थसं-११), मंत्रालय, मुंबई 
१०.कार्यासन (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवड नस्ती (पोळ-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


